केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 
कार्यक्रमांसाठी आदिवासी (TSP) उपयोजना 
करीता सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीतून केंद्र हिस्सा रु.७४७०.०० लक्ष 
इतके अनुदान २२१० F ७३१८ या 
लेखाशिर्षातंर्गत वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एनएचएम-०९१९/प्र.क्र.४७७/आ-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : ११ मार्च, २०२०. 


वाचा :- 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. एनएचएम-०९१९/प्र.क्र.४७७/आ-७, 
दिनांक १२ डिसेंबर, २०१९. 


शुध्दिपत्रक :- 


संदर्भाधीन दिनांक १२ डिसेंबर, २०१९ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ४ मधील “वित्त 


विभागाच्या दिनांक ०२ एप्रिल, २०१८.... या वाक्याने सुरु होणारा व “......पूर्तता झाली असल्याचे 


प्रमाणित करण्यात येत आहे ” या वाक्याने संपणारा मजकूर पुढील प्रमाणे वाचण्यात यावा. 


“शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ०८ जुले, २०१९ 


सोबत जोडलेल्या परिशिष्टामधील मुद्दा क्र. ९ मधील अटी व शातीची पुर्तता केली असल्याने 


कार्यक्रम प्रमुख / संचालक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांनी प्रमाणित केले आहे. 


सबब, प्रस्तुत प्रकरणी वित्त विभागाच्या उपरोक्त दिनांक ०८.०७.२०१९ च्या परिपत्रकातील 


परिशिष्टामधील मुद्दा क्र. ९ मधील अं.क्र.१ ते १० मधील अटींची पूर्तता झाल्याचे प्रमाणित करण्यात 


येत आहे.” 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एनएचएम-०९१९/प्र.क्र.४७७/आरोग्य-७ 


2. 


सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५७५/.॥8॥0१७9॥9१.9०५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. 202002151455266217 असा 


आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत:- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
M | | j n d raion signed by Milind Raghunath 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 


Ra g h un at h postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=438fa70bb728385b5c81bde2445 
0c11d5ce0d99ed18a61fb5b1685722e2c2c 


Kulkarni oS een eoninth allan 
(मिलिंद कुळकर्णी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


. आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

. अति. संचालक, कु.क. कार्यालय, पूणे 

. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. 


नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
११.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 
१२.निवडनस्ती ( आरोग्य -७ . 


पृष्ठ २ पैकी २ 


